पोलीस महासंचालक तसेच पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या 
छायाचित्रण विभागातीळ कर्मचाऱ्यांची 
शैक्षणिक अर्हता सुधारीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफपीबी ०७१६/प्र.क्र.४०८/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- १३ ऑगस्ट, २०१८ 


संदर्भ :- 9) वित्त विभाग, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (सुधारीत वेतन ),नियम-२००९ 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/9-अ/सप्रनि/शादप- 
क.तां./२८८/२०१३, दि.३०.६.२०१६. 


प्रस्तावना :- 

पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या तसेच पोळीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखालील छायाचित्रण विभागात कार्यरत सर्व पदे ही गट-क संवर्गातील आहेत. सेवाप्रवेश 
नियमान्वये सदर पदांच्या पदोन्नती साखळीतील कनिष्ठ तांत्रिक सहायक हे कनिष्ठ संवर्गातील पद 
सरळसेवेने भरण्यात येत असून उर्वरीत पदे ही सरळसेवेने/पदोन्नतीने भरण्यात येतात. या संवर्गाची शौक्षणिक 
अर्हता १० वी पास असून उर्वरीत पदांसाठीही सरळसेवेने/पदोन्नतीकरीता सर्व पदांसाठी शैक्षणिक पात्रता ही 
१० वी पास अशीच ग्राह्य धरण्यात येते. त्याचप्रमाणे पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई आणि विविध जिल्हयाच्या 
ठिकाणी सहाय्यक छायाचित्रकार व छायाचित्रकार ही पदे कार्यरत असून ही पदेही याच शैक्षणिक अर्हतेवर 
भरण्यात येतात. छायाचित्रण विभागातील वरिष्ठ तांत्रिक सहायक व सहाय्यक छायाचित्रकार या पदांची 
तसेच छायाचित्रकार व कार्यादेशक या पदांची वेतनश्रेणी समान असल्याने कनिष्ठ संवर्गातून वरिष्ठ संवर्गात 
पदोन्नतीने पदस्थापना देता येत नाही. 


वरील बाबी विचारात घेऊन कनिष्ठ तांत्रिक सहायक (तांत्रिक, या पदावर नामनिर्देशनाने 
नियुक्तीसाठी विहित केलेल्या शैक्षणिक अर्हतेमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 


शासन निर्णय :- 

पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या तसेच पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखालील छायाचित्रण विभागात कार्यरत कनिष्ठ तांत्रिक सहायक ह्यांची दि. १५.११.१९८३ च्या 
अधिसूचनेन्वये विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | विभाग पदनाम सध्याची शैक्षणिक अर्हता 3 शैक्षणिक 
अर्हता 
| पोलीस कनिष्ठ तांत्रिक | Have passed the 1. Possesses a 
महासंचालक सहायक/सहाय्यक Secondary School degree of a 
eas Certification recognized 
कार्यालयांतर्गत | छायाचित्रकार Examination and in the University of any 
राज्य गुन्हे Opinion of the selecting | stream. 
Sam at Authority possess 2. Successful 
अन्वेषण विभाग/ adequate practical completion of 
पोलीस आयुक्त, experience in studio certified course in 
बृहन्मुंबई ह्न्मं photography and Photography subject 
ged adequate knowledge of | of one year duration 
printing developing, from any 
fixing and enlarging Government 
processes. recognized Institute. 


झासन निर्णय क्रमांकः एफपीबी ०७१६/प्र.क्र.४०८/पोल-४ 


२. सदर पदांचे सुधारीत सेवाप्रवेश नियम अंतिम करतेवेळी शैक्षणिक अर्हतेमधील वरील बदल त्यामध्ये 
अंतर्भूत करण्याची कार्यवाही पूर्ण केळी जाईल. 


३. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.७४७/१८, 
दि.२८.०६.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१४१६०१५२२६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


e Digitally signed by Sunil J Sovitkar 
S | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
1 Nn | ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3d8ee3 1 cf28155a3c297f1c4b60ba 


H 7aa7197b86c24ce4eb660c798a 1 afe6f9cc, 
(0 V | a [| cn=Sunil J Sovitkar 


(सु.ज.सोवितकर) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
) सर्व पोलीस आयुक्त 

) सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 
) 

) 

) 

) 


AD 


CC AN 


Cc 
ae 


८४) 


महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०) निवड नस्ती/ गृहविभाग (पोल-४). 


“०? (९ ७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


